महाराष्ट्र शासन 


जलसंपदा विभाग 


शुध्दीपत्रक- राईटर लाइफ स्टाईल रिसॉर्ट व हेल्थ 
फार्मा, मो.शिळिंब,ता. मावळ,जि. पुणे या संस्थेस 
पवना जलाशयातून औद्योगिक बिगर सिंचन मोठया 
प्रमाणात पाण्याचा हक्क (Bulk Water Entilement) 
मंजूर करणेबाबत. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक. बिसिंआ २०१८/(४६७/१८)/सिं.व्य.(धो-२) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १०/०८/२०२० 


वाचा :- 


१) शासन निर्णय क्रमांक.बिसिंआ २०१८/(४६७/१८)/सिं.व्य.(धो-२) दि.३१/०७/२०२० 


शुध्दीपत्रक:- 


उपरोक्त वाचा येथील दि. ३१/०७/२०२० च्या शासन निर्णयातील प्रस्तावाने मध्ये खालील प्रमाणे नमुद आहे. 


१.० संदर्भिय पत्र क्र. १ अन्वये कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांचेकडून 


श्रीमंत बाबासाहेब देशमुख मिल्क प्रोडयुसर या संस्थेस आटपाटी तलावातून बिगर सिंचन मोठ्या प्रमाणात 


पाण्याचा SEH (Bulk Water Entitlement) मंजुरी मिळणेबाबत प्रस्ताव प्राप्त झालेला आहे. 


याऐवजी खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावे. 


१.० संदर्भिय पत्र क्र. १ अन्वये कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे 


यांचेकडून रायटर लाइफ स्टाईल रिसॉर्ट व हेल्थ फार्मा,मो. 


शिळिंब,ता.मावळ जि. पुणे या संस्थेस औद्योगिक 


वापरासाठी पवना जलाशयातून बिगर सिंचन मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा हक्‍्कास (Bulk Water Entitlement) 


मंजुरी मिळणेबाबत प्रस्ताव प्राप्त झालेला आहे. 


सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥8॥/99॥॥9.9०५.॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००८१३१७१४५३९५२७ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रति, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव. 


२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
३. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव 


Atul Ashok 


Kapole : 


क्ण 


(अ. अ. कपोले 
शासनाचे सह सचिव 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बिसिंआ २०१८/(४६७/१८)/सिं.व्य.(धो-२) 


. मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 
. मा. सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 


६. मा. विरोधी पक्षनेते, विधानसभा, मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई. 


मा. विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद, मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई. 
. मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

. मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

. सचिव, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई. 

. अ.मु. सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. सचिव,(प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ,पुणे 

. मुख्य अभियंता (पा) व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. मुख्य अभियंता (जसं, जलसंपदा विभाग, पुणे 

. अधीक्षक अभियंता , लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , पुणे 


. निवडनस्ती कार्यासन सिंव्य (धोरण). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


